मुंबई भेटीवर येणाऱ्या मान्यवर अतिथींच्या 
परिवहन व्यवस्थेकरिता शासकीय परिवहन सेवा 
कार्यालयासाठी ७ ई-वाहने खरेदी करण्यास 
मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वाहन-२०२१/प्र.क्र.८२/का.३१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ जानेवारी, २०२२ 


वाचा:-१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक :- वाहन २०१४/प्र.क्र.६३/का.३१, दि.२३.०६.२०२१. 
२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय विभाग क्रमांक :- मडवाधो-२०२१/प्र.क्र.२५/तां.क्र.४, 
दि.२३.०७.२०२१ 


प्रस्तावना:- 
सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई 


या कार्यालयामार्फत, मुंबई येथे भेट देणाऱ्या अति-अति महत्वाच्या व्यक्‍ती, राज्य अतिथी इत्यादी मान्यवरांच्या परिवहन 
व्यवस्थेसाठी, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयाच्या अधिनस्त डी. व्ही. वाहनांचा ताफा ठेवण्यात 
येतो. 


शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई या कार्यालयाकरिता अति अति महत्त्वाच्या व्यक्‍ती, राज्य अतिथी व इतर 
मान्यवर यांच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी ६३ वाहनांचा आढावा उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्यात आला आहे. आढाव्यात मंजूर झालेल्या वाढीव ८ वाहनांची खरेदी करणे आवश्‍यक असल्याने सध्या नवीन ७ 
ई-वाहने उपलब्ध आर्थिक तरतुदीतून खरेदी करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र २ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने 
ईलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२१ जाहीर केले. 


ई-वाहने GeM पोर्टलवर उपलब्ध होत नसल्याने सदर वाहने तातडीची निकड विचारात घेऊन उत्पादक 
कंपनीकडून / वितरकामार्फत खरेदी करणे आवऱ्यक ठरते. पर्यावरण व सदर धोरणाच्या अनुषंगाने एम.जी मोटर्स 
या कंपनीचे एमजी ASTRA इव्ही ही ३ वाहने व टाटा मोटर्स या कंपनीची टाटा निक्‍्सॉन ईव्ही ही ४ अशी एकूण ७ ई- 
वाहने खरेदी करणे आवश्‍यक ठरते. 


त्यानुषंगाने मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) यांनी दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई या 
कार्यालयासाठी ७ ई-वाहने खरेदी करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई या कार्यालयाकरिता अति अति महत्त्वाच्या व्यक्‍ती, राज्य अतिथी व इतर 
मान्यवर यांच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी ६३ वाहनांचा आढावा मंजूर करण्यात आला आहे. आढाव्यात मंजूर झालेल्या 
वाढीव ८ वाहनांची खरेदी करणे आव्यक असल्याने व सदर वाहने गव्हर्नमेंट ई मार्केट (GeM) या पोर्टलवर उपलब्ध 
नसल्याने सध्या नवीन ७ ई-वाहने Fortune Cars Pvt.Ltd (पैकी एकूण ४) या टाटा मोटर्सच्या व Krishiv Auto 
Agencies Pvt.Ltd. (पैकी एकूण ३) या एम.जी.मोटर्स या कंपनीच्या अधिकृत डिलरकडून या कंपन्यांकडून खरेदी 
करण्यास मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२१/प्र.क्र.८२/का.३१ 


सदर वाहनांचा विस्तृत तपशील खालील प्रमाणे आहेत : 


pura नाव व वाहनाच्या मोडेळचा तपशील वाहनांची संख्या 
NIXON EX XZ+ LUX ४ 

टाटा मोटर्स 

MG ZS EV EXCLUSIVE 3 

एमजी मोटर्स 


२. हे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम, भाग-२, दि. १७ एप्रिल, २०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील अ.क्र. १९२-ब नियम क्र. ६९ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र. ए-४, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा (०९०) सचिवालय (००) (०६) 
विख्यात अभ्यागतांसाठी वाहन खरेदी -५१ मोटार वाहने सांकेतांक क्रमांक 20420004 ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


४. सदर झासन निर्णय वित्तमंत्री यांच्या दि. १०.०१.२०२२ च्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०२०११७०११२२२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASHOK 


DATTATRAY SALVE 


(अशोक द. साळवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 

नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई, 

कक्ष अधिकारी,कार्यासन-२५ व ३०, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी (व्यय-४/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मे.फॉर्चुन कार्स प्रा.लि., टाटा मोटर्स यांचे अधिकृत वितरक, नेरुळ, नवी मुंबई 
मे.क्रिशीव ऑटो एजन्सिज प्रा.लि. एमजी ऑटो साऊथ अँड एमजी वेस्ट, मुंबई 
निवडनस्ती/(का.३१). 


Cc 40 A WO 


c 
es 


“0 (२ 6 mM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


